RNINo . MAHBIL2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २५ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर २० , २०१ ९ / कार्तिक २ ९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक २५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी, पुणे -४११०१८ 


सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ सह कलम ३८ नुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राची 
सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत. 

क्रमांक नरवि /वियो-१७/ ५ ९/ २०१९.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राची मूळ हद्दीची विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८ ९ ३ / १२७६/सीआर-१७४ /९ ३/ नवि -१३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर १ ९९ ५ अन्वये मंजूर असून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना, शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस-१८०८/ ८ ९४/सीआर-१७२७ /० ९/ नवि-१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर आहे. त्याचप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या ताथवडे या गावाची मूळ विकास योजना , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ २०१२/ प्र.क्र . ८४ / १५ / 
वियोमंजुरी / नवि -१३, दिनांक ६ जानेवारी २०१७ अन्वये मंजूर आहे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ व कलम ३८ अन्वये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांनी 
( यापुढे " उक्त मनपा " उल्लेखलेले) मंजूर विकास योजना सुधारित ( दुसऱ्यांदा ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी त्यांचा 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४५३ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ नुसार उक्त मनपाच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका कार्यालय, पिंपरी, पुणे या कार्यालयात, कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना/ हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , 
तारखेपासून ६० ( साठ) दिवसांच्या आत आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात. विकास योजना तयार 
करताना त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 

श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त , 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका , 

पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ . 
पिंपरी , १ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


त्या 


( १ ) 


एच-४ ९ ८ भाग एक - असा . ( पु.वि.पु.) - २५ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० नोव्हेंबर २०१९ / कार्तिक २९ , शके १९ ४१ 


Notice 


Declaration of Intention to prepare Revised Development Plan for Pimpri-Chinchwad Municipal 

Corporation area as per Section 23 read with Section 38 ofMaharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966. 


No. TPV /DP / 17 /59/ 2019. -Government ofMaharashtra in Urban Development, vide it s Notification 
No. TPS - 1893 / 1276 /CR - 174 /93/UD - 13 , dated 18th September 1995 has sanctioned development plan 
of original limit of Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , vide it s Notification No. TPS/ 1808 /894 /CR 
1727 /09 /UD - 13 , dated 18th August 2009 has sanctioned extended limit of Pimpri -Chinchwad Municipal 
Corporation and also vide it s Notification No. TPS - 1815 / 2012 /CR - 84 / 15 /D.P . Sanction /UD - 13 , dated 
6th January 2017 for newly included village Tathavade as per Section 31 ( 1 ) of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 


Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation (Hereinafter referred as " the said Municipal Corporation " ) 
by it s Resolution No. 453, dated 7th September 2019 declared it s intention to prepare Revised 
Development Plan (Second ) for the whole area within it s limit as per provision of Section 23 read with 
Section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly , this notice is being 
published . 


The plan showing boundaries of the area included in Revised Development Plan of the said 
Municipal Corporation is kept open for inspection by the public on working days , during office hours at 
the office of the Municipal Corporation as required under Section 23 ofMaharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


Any suggesion /objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the 
Commissioner, Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation within a period of 60 ( sixty) days from the date 
of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette . The suggestion /objection shall be duly 
considered while preparing the Development Plan . 


SHRAVAN HARDIKAR , 


Commissioner, 
Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation , 

Pimpri , Pune - 18 . 


, 


Pimpri, 19th November 2019 . 


सूचना 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २३ सह कलम ३८ नुसार पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण 
क्षेत्राची सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत. 

क्रमांक डीओ/ पीडी -४६ ९/ डीपी(एसआर)-१३८३/ २०१ ९.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ 
( १ ) अन्वये पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ( यापुढे " उक्त प्राधिकरण " उल्लेखलेले) मूळ हद्दीची विकास योजना, शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस-१८९ १/ १४१२/ नवि -१३, दिनांक २८ नोव्हेंबर १९९ ५ अन्वये मंजूर आहे. 


३ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० नोव्हेंबर २०१९ / कार्तिक २९ , शके १९ ४१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ सह कलम ३८ अन्वये उक्त प्राधिकरणाने मंजूर विकास 
योजना सुधारित ( दुसऱ्यांदा) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी त्यांचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३४०/१७, दिनांक ९ 
ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ नुसार उक्त प्राधिकरणाच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण कार्यालय , निगडी , पुणे या कार्यालयात , कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , त्या 
तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण, निगडी, यांच्याकडे लेखी स्वरूपात 
द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल. 


प्रमोद यादव , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, 

निगडी, पुणे -४४. 


निगडी, पुणे , १५ नोव्हेंबर २०१९ . 


Notice 


Declaration of Intention to prepare Revised Development Plan for Pimpri- Chinchwad New Town 

Development Authority as per Section 23 read with Section 38 of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966. 


No. DA /PD - 469 /DP ( SR ) -1383/ 2019. -Government of Maharashtra in Urban Development 
Department, vide it s Notification No. TPS - 1891/ 1412 /UD - 13 , dated 28th November 1995 has sanctioned 
development plan of Pimpri -Chinchwad New Town Development Authority (Hereinafter referred to as 
"the said Authority ") as per Section 31 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. 


The said Authority by it s Resolution No. 340/17 , dated 9th August 2019 has declared it s intention 
to prepare Revised Development Plan (Second ) as per provision of Section 23 read with Section 38 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being published. 


The plan showing boundaries of the area included in Revised Development Plan of the said Authority 
is kept open for inspection by the public on all working days, during office hours at the office of the 
Pimpri- Chinchwad New Town Development Authority as required under Section 23 ofMahashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 


Any suggesion /objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Executive Officer of Pimpri- Chinchwad New Town Development Authority within a period of 60 (sixty) 
days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestion / 
objection shall be duly considered while preparing the Development Plan . 

PRAMOD YADAV , 


Chief Executive Officer , 
Pimpri- Chinchwad New Town Development Authority, 

Nigdi , Pune- 44. 


Nigdi, Pune , 15th November 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , 
YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA . 


